आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण. (अनिवार्य खर्च-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-८ मे, २०२०. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०. 


शासन निर्णय- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२० (महाराष्ट्र विनियोजन 
अधिनियम,२०२० यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या Lapse) यास 
विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिली आहे आणि ते सन 
२०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१५ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.१८.०३.२०२० मध्ये 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्याकरिता (जून, २०२० अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण 
वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत विभाग स्तरावर निधी वितरीत करण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-१, टी-२ व टी-४ मधील अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरिता वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद ठराविक उददीष्टांसाठी एकुण अर्थसंकल्पीय तरतूदींपैकी १० टक्के 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत वित्त विभागामार्फत 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता 
एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे. ही बाब विचारात घेऊन सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद मागणी क्रमांक टी-२ व टी-४ मधील अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांकरिता ०१-वेतन या उद्दीष्टाच्या वितरणासाठी उपलब्ध तरतूदींपैकी उर्वरीत Io टक्के निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील 
३ ते ४ महिने राज्याची आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. सदर निधीचा वापर नियमित वेतन अदायगीकरीताच करण्यात यावा. सद्यस्थितीत कोणत्याही 
प्रलंबित दायित्व (Arrears) अदा करण्यासाठी वापर करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना वितरीत कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००४२४१०११५४७३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a aa) b a [| [| (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


A U t e cn=Ravindra Digambarro Aute 


Date: 2020.05.08 16:51:32 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, saat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.८ मे,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट | २०२०-२१ वितरित नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत 
तरतूद असलेली १० 
% तरतुद 
[| 2 3 8 दु & 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अलूपसंखूयांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
(००१) संचालन व प्रशासन 
दिं (००) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय ०१-वेतन ६३६८१.०० | ६३६८.१० | आयुक्त, आदिवासी विकास, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०२५) नाशिक 
२ | (०० (०२ प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती ०१-वेतन १०११५३.०० | १०११५.३० | आयुक्त, आदिवासी विकास, 
विकास आयुक्त. (अनिवार्य खर्च) (२२२५ नाशिक 
१०३४) 
3 | (०० (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य wa) । ०१-वेतन ४५२७०४.०० | ४५२७०.४० | आयुक्त, आदिवासी विकास, 
(२२२५ १०४३) नाशिक 
४ | (00) (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम | ०१-वेतन ७५१७.०० ७५१.७० | आयुक्‍त, आदिवासी, संशोधन व 
(अनिवार्य खर्ची (२२२५ १०५२) प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 
५. | (04) (०१) जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण ०१-वेतन ४३२११.००| ४३२१.१० | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्ची (२२२५ १३०१) प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ६६८२६६.०० | ६६८२६.६० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
०९०- सचिवालय 
६ | (००) (09) आदिवासी विकास विभाग (२२५१ | ०१-वेतन १३२७५१.०० | १३२७५.१० | उप सचिव, आदिवासी विकास 
०२११) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १३२७५१.०० | १३२७५.१० 
एकूण टी-२--टी-४ ८०१०१७.०० | ८०१०१.७० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


